महात्मा गांधी प्रशासन प्रशिक्षण संस्था, पुणे 
यांचेमार्फत नियुक्‍त एजन्सीद्वारे एकात्मिक बाल 
विकास सेवा योजनेंतर्गत राज्यातील 
अंगणवाडी केंद्रांमधीळ अंगणवाडी 
सेविका व मदतनीस यांचेकरिता अन्न सुरक्षा 
आणि पोषण मापदंड प्रशिक्षण कार्यक्रम 
राबविणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२३/प्र.क्र.३७६/का.६ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- १४ मार्च, २०२४ 


वाचा :- (9) आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांचे पत्र जा.क्र. मगांप्रप्रशिपुणे/अंगणवाडी सेविका 
प्रशिक्षण/२३-२४/२२१, दि. ५ फ़ेब्रुवारी, २०२४. 
(२) शासन पत्र, महिला व बाल विकास विभाग क्र.एबावि-२०२३/प्र.क्र.3७६/का.६, 
दिनांक ७ फ़ेब्रुवारी, २०२४. 
(३) आयुकत, महिला व बाल विकास, पुणे यांचे पत्र जा.क्र. मगांप्रप्रस/प्रशिक्षण/मान्यता/२०२३- 
२४/२७७, दिनांक १० मार्च, २०२४ 


प्रस्तावना :- 
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजने अंतर्गत राज्यातील अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांना अन्न 


सुरक्षा आणि पोषण मापदंड प्रशिक्षण कार्यक्रम महात्मा गांधी प्रशासन प्रशिक्षण संस्था पुणे यांचेमार्फत एजन्सी 
नियुक्‍त करून प्रशिक्षण देण्याच्या अनुषंगाने सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरिता रुपये १५ कोटीच्या मर्यादेत 
(सर्व करासहित) Gem प्रणालीवर निविदा प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. 
२. त्यानुषंगाने महात्मा गांधी प्रशासन प्रशिक्षण संस्था पुणे यांनी एजन्सी नियुक्‍ती संदर्भात Gem 
प्रणाळीवर निविदा प्रकाशित केली असून त्या अंतर्गत Food Safety Services, Nagpur या निविदाधारकांचे 
दर इतर निविदाधारकांच्या दराच्या तुलनेने कमी म्हणजे रुपये १४,९९,९९,९९५/- असल्याने ते 1१ 
निविदाधारक म्हणून घोषित झालेले असल्याचे नमूद करण्यात आलेले आहे. त्यानुसार राज्यातील प्रत्येक 
जिल्ह्यातील अंगणवाडी केंद्रांच्या प्रमाणात एकूण २५००० अंगणवाडी केंद्रांमधील अंगणवाडी सेविका व 
मदतनीस यांचेकरिता (_१ निविदाधारक Food Safety Services, Nagpur यांचेकडून रु. १४,९९,९९,९९५/- 
(अक्षरी रुपये चौदा कोटी नव्यान्नव लाख AAMT हजार नऊडो GAG फक्त) एवढया रक्कमेच्या मर्यादेत 
प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यास मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव आयुक्‍त, महिला व बाल विकास पुणे यांनी 
संदर्भाधीन क्र. ३ येथील पत्रान्वये सादर केला होता. सदर प्रस्तावास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेतील राज्यातील अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांना अन्न सुरक्षा 


आणि पोषण मापदंड प्रशिक्षण कार्यक्रम महात्मा गांधी प्रशासन प्रशिक्षण संस्था पुणे यांचेमार्फत एजन्सी नियुक्‍त 


शासन निर्णय क्रमांकः- एबावि-२०२२/प्र.क्र.3७६/का.६ 


करण्याच्या अनुषंगाने राबविण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेनुसार पात्र ठरलेल्या Food Safety Services, 


Nagpur या L9 निविदाधारकाकडून राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील अंगणवाडी केंद्रांच्या संख्येच्या प्रमाणात 


एकूण २५००० अंगणवाडी केंद्रांमधील अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांना अन्न सुरक्षा आणि पोषण मापदंड 


प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यास व त्याकरिता येणा-या रु. १४,९९,९९,९९५/- (अक्षरी रुपये चौदा कोटी नव्यान्नव 


लाख नव्यान्नव हजार नऊडो पंच्यानत्नरव waa) (सर्व करासहित) एवढया खर्चास शासन मान्यता देण्यात येत 


आहे. 


सदर आदेश खालील अटी व शतींच्या अधिन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे:- 


सदर प्रशिक्षण कार्यक्रम निविदेतील अटी व शार्तीनुसार राबविण्यात येत आहे याची दक्षता महात्मा 
गांधी प्रशासन प्रशिक्षण संस्था, पुणे तसेच आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी 
घ्यावी. 

(१ निविदाधारक Food Safety Services, Nagpur यांचेकडून विहित कालावधीत प्रशिक्षण कार्यक्रम 
राबविण्याबाबत यासंदर्भातील अंतिम दिनांक त्याना बंधनकारक करण्यात यावा. 

सदर प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविणे व खर्च यामध्ये अनियमितता झाल्यास वा लेखा आक्षेप उद्भवल्यास 
त्याची जबाबादारी महात्मा गांधी प्रशासन प्रशिक्षण संस्था, पुणे व आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांची राहील. 

सदरहू अन्न सुरक्षा व पोषण मापदंड प्रशिक्षण कार्यक्रम भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण 
यांच्या मानकानुसार राबविण्याबाबत महात्मा गांधी प्रशासन प्रशिक्षण संस्था, पुणे तसेच आयुक्त, 
महिला व बाल विकास यांनी दक्षता घ्यावी. 

सदरच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी प्रशिक्षणार्थी व प्रशिक्षक यांचेकरिता निविदेत नमूद केल्याप्रमाणे 
विविध बाबींचा खर्च निविदाधारकाने करावयाचा असून सदर प्रयोजनासाठी कोणताही अतिरिक्त निधी 
अनुज्ञेय राहणार नाही. 

सदरच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमामध्ये अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांच्या दैनंदिन कामकाजाच्या 
गुणवत्तेमध्ये वाढ व्हावी या हेतूने याबाबतच्या एखाद्या प्रशिक्षण सत्राचा देखील समावेञा करण्यात 
यावा. 

सदर आदेझानुसार महात्मा गांधी प्रशासन प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांनी La निविदाधारक Food Safety 
Services, Nagpur यांचेशी समन्वय ठेऊन त्यांचेमार्फत राबवावयाच्या या प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे 
नियोजन करून त्याप्रमाणे विहित कालमर्यादेत प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्याबाबतची दक्षता घेण्यात 
यावी. 

वरीलप्रमाणे निविदेतील अटी शर्तीनुसार त्याचप्रमाणे विहित नियमानुसार प्रशिक्षण पार पडल्याबाबत 
महिला व बाल विकास विभागाच्या संबंधित क्षेत्रीय यंत्रणेने प्रमाणित केल्यानंतरच देयके अदा 
करण्यात यावीत. त्याची संपूर्ण जबाबदारी आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांची राहील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः- एबावि-२०२२/प्र.क्र.3७६/का.६ 


९) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ च्या शासन निर्णयातील खरेदी 
धोरणातील तरतुदीचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 

३. सदर प्रयोजनासाठी आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत असून प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा खर्च भागविण्यासाठी आवश्‍यक निधी त्यांना उपलब्ध करून देण्यात 
येईल तदनंतर महात्मा गांधी प्रशासन प्रशिक्षण संस्थेमार्फत संबंधित संस्थेची देयके अदा करण्याची कार्यवाही 
प्रचलित सर्व नियम विचारात घेऊन करण्यात यावी. 
४. प्रस्तुत प्रकरणी येणारा खर्च हा मागणी क्र. एक्स-१, २२३६- पोषण आहार, १९६- जिल्हा परिषदांना 
सहाय्य, (००)(०६)- महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ यांच्या HA १२३ व २६१ 
अन्वये एकात्मिक बाल विकास सेवा योजने अंतर्गत अंगणवाडी सेवेसाठी जिल्हा परिषदांना आस्थापना 
अनुदान (स्थानिक क्षेत्र) (अतिरिक्‍त राज्य हिस्सा 900%) (कार्यक्रम), २२३६ २१७३, ३१- सहायक अनुदाने 
(वेतनेतर) या लेखाशीर्षाखाळी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरिता उपलब्ध करून देण्यात येणा-या 
तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. 


ie सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३१४१३४८५७९०३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


VILAS 
RAMDAS 
THAKUR 


(वि. रा. ठाकूर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) मा. मंत्री, महिला व बाल विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे 

आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, रायगड भवन, नवी मुंबई. 

सर्व विभागीय उपायुक्‍त (महिला व बाल विकास) 


) 
) 
) 
) 
) सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी(महिला व बाल विकास),जिल्हा परिषद 
) 
) 
) 
) 


AD 


Cc ww 


Cc 


4 

सर्व बाळ विकास प्रकल्प अधिकारी ( ग्रामीण/नागरी/आदिवासी) प्रकल्प 

महालेखापाल, लेखा परिक्षा महाराष्ट्र-१, मुंबई 

महालेखापाल लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-२, नागपूर 

जिल्हा कोषागार अधिकारी,पुणे 

qo) सबंधित Food Safety Services, Nagpur संस्था (महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 
यांचेमार्फ़त) 

११) निवड नस्ती -का-६. 


८४) 


४) 
ट- 


vo 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


